सन २०१९-२० या वित्तिय वर्षात पुर्नवसन 
तत्त्वावरील स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान 
वितरित करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका २०१९/प्र क्र ११४/आरोग्य -५ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, ८ व १० वा मजला 
दिनांक: ०६ नोव्हेंबर ,२०१९. 


१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग ze निर्णय क्रमांकः, कुनिका २०११/प्र क्र ३२१/ आरोग्य-५, 
दि. २१ मार्च, २०१२ 
२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि. ०८ जुले, २०१८ 


3) सह संचालक, आरोग्य सेवा, (कुष्ठ व क्षय), पुणे यांचे क्र. ससंआसे/कुष्ठ व क्षय/ कक्ष 


१०२/पुर्नवसन तत्व अनुदान प्रस्ताव/३३८२७-३०/२०१९, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१९ 


४) संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई, यांचे पत्र HAIR /कुष्ठरोगसहा 


अनुदान/पुर्नवसन तत्वावरील/स्वसेसंअनु/मंजूर/प्रस्ताव/कक्ष-१८/९४४-४५/२०१९, दि.१४ 


ऑक्टोंबर,२०१९ 


प्रस्तावना :- 
उपरोक्त संदर्भाधीन अनुक्रमांक-१ येथील झासन निर्णयानुसार पुर्नवसन तत्त्वावरील 


कुष्ठरुग्णांसाठी रु.२,०००/- प्रमाणे प्रतीरुग्ण व दरमहा संस्थेने प्रत्यक्ष भरती केलेल्या रुग्णांप्रमाणे 


अनुदान देण्यात येते. याकरीता सन २०१९-२० या वित्तिय वर्षातील तरतूदीमधील पुर्नवसन तत्त्वावरील 


स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका २०१८/प्र क्र ११४/आरोग्य -५ 


शासन निर्णय:- 


पुर्नवसन तत्त्वावरील स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदाने देण्यासाठी ३१, सहायक अनुदाने 


(वेतनेतर) या उद्दिष्टाखाळी रु.३,००,००,०००/-(तीन कोटी) इतके सहायक अनुदान (योजनेतर) सन 


२०१९-२० या वर्षाकरीता अर्थसंकल्पित करण्यात आले आहे. सदर अनुदानातून खाली 


दर्शविल्याप्रमाणे स्वयंसेवी संस्थांना रु.१,२२,१७,५३८ /-( रु.एक कोटी बावीस लाख सतरा हजार 


पाचशे अडतीस फक्त) इतके सहायक अनुदान दिनांक २१ मार्च, २०१२ च्या शासन निर्णयातील 


अटींच्या पूर्ततेच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र | संस्थेचे नाव कालावधी प्रत्यक्ष देय अनुदान 
हजर रुग्ण 

शि महारोगी सेवा समिती, आनंदवन, । जानेवारी २०१९ ते ३६०० रु.७२,००,०००/- 
वरोरा, जि.चंद्रपूर जून २०१९ 

Q | महात्मा गांधी शिक्षण संस्था जानेवारी २०१९ ते २४० रु.४,७८,६३६/- 
चावर्दा, जि.बुलढाणा जून २०१९ 

३ | कुष्ठरोग पुनर्वसन केंद्र गोरापूर, | जुले २०१८ ते जून १६२ रु.२,९४,४०६/- 
वडाळा FRM ता. नेवासा जिल्हा | २०१९ 
अहमदनगर 

४ | महारोगी आश्रम, काशीखेड, ता. | जानेवारी २०१९ ते ६८ रु.१,३२,१४४/- 
धामणगांव जिल्हा अमरावती जून २०१९ 

५ | विदर्भमहारोगी सेवा मंडळ जानेवारी २०१९ ते ७८६ रु.१५,६२,५०९/- 
तपोवन, जि अमरावती जून २०१९ 

६ | आनंदग्राम सोसायटी, डुडुळगांव, | एप्रिळ २०१८ ते मार्च | १२५ रु.२,३२,९८७/- 
आळंदी जिल्हा पुणे २०१९ 

७ | सॅनिटोरीअम फार लेप्रसी date, | ऑक्टोबर २०१८ ते १५६ रु.२,७७,९०१/- 
मु. पो. वीर मांडकी, ता. पुरंदर, । जून २०१९ 
जिल्हा पुणे 


शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका २०१८/प्र क्र ११४/आरोग्य -५ 


अ.क्र | संस्थेचे नाव कालावधी प्रत्यक्ष देय अनुदान 
हजर रुग्ण 

८ _। दि अखिल भारतीय कुष्ठरोग | एप्रिल २०१८ ते जून । २४३ रु.४,५०,१५२/- 
निवारण समिती शिरुर, जिल्हा । २०१९ 
पुणे 

९ | कुष्ठरोग निवारण समिती, एप्रिल २०१८ ते जून ६०० रु.११,२४,७४५/- 
शांतीवन, नेरे, जिल्हा रायगड  । २०१९ 

hal o | महारोगी सेवा समिती दत्तपूर जानेवारी २०१९ ते १५१ रु.२,९६,०५८/- 
वर्धा मार्च २०१९ 

al १ । मराठवाडा लोकसेवा मंडळ, एप्रिल २०१८ ते मार्च ८४ रु.१,६८,०००/- 
नेरली, जिल्हा नांदेड २०१९ 

एकूण ६२१५ । रु.१,२२,१७,५३८ /- 


३. सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षात पुर्नर्वसन तत्त्वावर स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान 


वितरणाचा प्रस्ताव, महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम, २०१९ निधी वितरणाबाबत वित्त विभाग, शासन 


परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि.०८ जुले, २०१९ सोबतच्या परिशिष्टातील मुद्दा क्र.९ 


समोर नमूद तपासणी सूचीतील क्र.१ ते १० मधील सर्व अटींची पूर्तता केली असल्याचे प्रमाणपत्र 


सहसंचालक, आरोग्य सेवा (कुष्ठरोग व क्षय रोग) यांनी सादर केले आहे. त्यामुळे सदर शासन 


परिपत्रकातील परिच्छेद १ ते १० मधील सर्व अटींची पूर्तता होत आहे, असे प्रमाणित करण्यात येत आहे. 


तसेच वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, दि.०८ जुले, २०१९ अन्वये दिलेल्या सुचनांनुसार, सन २०१८- 


१९ या वित्तिय वर्षात पुर्नवसन तत्त्वावर स्वयंसेवी संस्थांना यापुर्वी वितरीत केलेल्या निधीचे संबंधीत 


संस्थांच्या उपयोगिता प्रमाणपत्र संचाळनाळयाने सादर केले आहे. 


४. सहसंचालक (कुष्ठ व क्षय), पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले असून 


त्यांनी वरील अटी पुर्ण केल्याची खातरजमा करुन संबंधित अनुदान अदा करण्याची कार्यवाही करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका २०१८/प्र क्र ११४/आरोग्य -५ 


तसेच सदर अनुदानाशी संबंधित देयके अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई यांचेकडे सादर करणेसाठी 


सहाय्यक संचालक, आरोग्य सेवा (कुष्ठरोग) यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित 


करण्यात येत आहे. त्यांनी मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च करु नये व खर्चाचा ताळमेळ घाळून अहवाल 


तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करावे. 


५. याबाबतचा खर्च सन २०१९-२० या वर्षाकरीता मागणी क्रमांक आर-१, २२१०, वैद्यकीय सेवा व 


सार्वजनिक आरोग्य (०१)(१८) कुष्ठरोग मुक्‍त झालेल्या रोग्यांना पुनर्वसनासाठी सहायक अनुदान 


(२२१० ०७४५) या लेखाशिर्षाखाली ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची 


टाकण्यात यावा व चालू वित्तीय वर्षाच्या मंजुर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. सदर आदेशा वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि. दि.०८ 


जुले, २०१९ अन्वये त्या विभागाने प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकाराच्या अधीन राहून 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201911061100205317 असा आहे. हा आदेठा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by KIRAN VASANTRAO WAHUL 

K | R A N DN: c=IN, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=58e32592d7ee16b3f0ea3e5db304272db056 
89951 4ece7f762990f9b1a0c5049, 

VA S A N T R A O postalCode=400001, street=MANTRALAYA,MUMBAI, 
serialNumber=2e35734ec976bf5657815fb42c4d25b0 
b3c23b4c69600638f3deb172ac9e37f4, ou=PHD, 
o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=KIRAN 

WA H U | VASANTRAO WAHUL 
Date: 2019.11.06 12:27:31 +05'30' 

(किरण वाहुल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१)महाळेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखावअनुज्ञेयता)/(लेखापरीक्षा), मुंबई. 
२) आयुक्त, आरोग्य सेवा, आरोग्य भवन मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका २०१८/प्र क्र ११४/आरोग्य -५ 


३)जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

४) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

५)निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

६)संचालक, आरोग्य सेवा CASAS, आरोग्य भवन, मुंबई 
७)सहसंचाळक, आरोग्य सेवा (कुष्ठ व क्षय), पुणे 
(usta, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई. 
८)वित्तविभाग, (व्यय.१३) मंत्रालय, मुंबई. 

९)सार्वजनिक आरोग्य विभाग, (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई 
१०)निवडनस्ती (आरोग्य-५) 


Cc 


) 
) 


) 
) 


